भूमिहिन दारिद्रयरेषेखाळील आदिवासींचे 
सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत 
देण्यात आलेल्या कर्ज वसुलीकरीता 
eda जमा लेखाशिर्ष उपलब्ध 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वासयो-२०२१/प्र.क्र.१२४/का.१४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.भुवायो-२००३/प्र.क्र.१४२/का.९, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००४ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.भुवायो-२०१८/प्र.क्र.१२७/का.१४, 
दिनांक २८ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना : वाचा येथील अनुक्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये भूमिहिन दारिद्रय रेषेखालील 
आदिवासीचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन कुटूंबांना 
उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे, म्हणून कसण्याकरीता जमीन उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला होता. सदर जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्‍कम बिनव्याजी कर्ज 
व ५० टक्के रक्‍कम अनुदान म्हणून देण्यात येत असे. 


सदर योजनेकरीता सन २००४ ते सन २०१६ पर्यंत खर्चाची तरतुद करण्यात आली होती. 
महालेखाकार कार्यालयाने नमुद केल्यानुसार शासनाकडुन वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाच्या 
वसुलीच्या जमेसाठी जिल्हानिहाय लेखाशिर्ष उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय - 


भूमिहिन दारिद्रयरेषेखाळीलळ आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेतंर्गत 
शासनाकडुन वितरीत झालेल्या बिनव्याजी कर्जाच्या वसुलीच्या जमेकरीता सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्यानुसार नव्याने जिल्हानिहाय ३६ स्वतंत्र लेखाशिर्ष निर्माण 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३/अर्थ-१९, 
दिनांक ०१.०२.२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वासयो-२०२१/प्र.क्र.१२४/का.१४ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.तीकीवा959॥0॥8.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०२११०५३८३३२४ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SATISH 

VITHALRAO KOVE : 

(सतीश कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
५. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
७. सर्व अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. प्रधान सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सर्व प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२.सर्व जिल्हाधिकारी 
१३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
मर्या. नाशिक. 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे /नाशिक/नागपूर/अमरावती 
१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
२०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई 
२१. संचलक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
२२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद 
२३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२५. माहिती व प्रसिध्दी संचालनालयातील आदिवासी विकास विभागाचे संपर्क अधिकारी. 
२६. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
२७. निवडनस्ती.(का.१४)आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : स्वासयो-२०२१/प्र.क्र.१२४/का.१४, दिनांक १ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र "अ 
आदिवासी विकास विभाग (कर्जे वसुलीकरीता जिल्हानिहाय स्वतंत्र लेखाशिर्ष) 


Provide Land To Landless Tribal Beneficiaries भूमिहिन आदीवासी लाभार्थींना जमीन देणे 


&224-LOANS FOR WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULE TRIBES, OTHER BACKWARD ६२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
CLASSES AND MINORITIES अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणाकरीता कर्जे 


; ; Group Head 
Sub-Major Minor Head 
(Scheme under Scheme Description 
Head (Welfare of | (Tribal Area Sub ; Sub Head Scheme Scheme Description (English) ; 
Tribal Area Sub (Marathi) 
Scheduled Tribes) 
Plan) 


strict Ratnagiri जिल गिरी 


ठ trict Sindhudurg 


र 

ळू 

र 

[eer [Dsnatrne RTS 

mcs) 
| 

E | 

i | 

i 

प 

क 


trict Solapur 
: 


$ 
$ 
$ 
District Sangli 
$ 
$ 
$ 


०३ 
०४ 
०५ 
Of 
०9 

८ 
०९ 
वर 
१३ 
१6 
q5 
१६ 
१७ 
१८ 


या याया या, 


६२२५५३५१०१ 


1. अल]. al १९ 


trict Aurangabad 


District Jalna 


६२२५५३७८०१ District Parbhani 


rict Latur 


rict Wardha 


जिल्हा जालना 


ल्हा लातूर 


ल्हाव 


६२२५५४४९०१ 


६२२५५४६७०१ t Chandrapur ल्हा चंद्रपूर 


trict Bhandara 


जिल्हा भंडारा 


२५५४७६०१ t Gadchiroli ल्हाग 


६२२५५४९४०१ 


rict Gondia 


trict Amravati 


Co 


Co 


ग 


TTS 
र] 


जिल्हा पालघर 


२५५५२९०१ 
२५५५३८०१ 
६२२५५५४७०१ 


rict Buldhana 


trict Washim 


trict Palghar 


